दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२१ ते ३० 
सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत दिल्ली येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी बॅडमिंटन 
स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.१५.०८.२०२१. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/बॅडमिंटन /२०२०-२१ 
दि.१४.९.२०२१. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/९३८, दि.१६.०९.२०२१. 
४. शा.नि., शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : अभानासे ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 
दि. ०९.०९.२०२१ 
शासन निर्णय :- 
दिनांक २४ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, आयएनए, 
दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२०-२१ 
मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता सचिवाळय जिमखाना, मुंबई येथे 
दि. ०८ व १३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये 
सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड 
चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड 
चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या 
रु.१,१३,१००/-(रुपये एक लाख तेरा हजार शांभर फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक २० ते २२ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी 
व दिनांक २४ ते ३० सप्टेंबर,२०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २० 
सप्टेंबर, 2029 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास 
उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या 
अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे 
आवश्यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २० सप्टेंबर ते ०१ ऑक्टोबर, २०२१ (प्रशिक्षण 
शिबीर, स्पर्धा व प्रवास, या काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ 
अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा ory मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी 
दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक 
राहिल. 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक 
३० जुले, १९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचाळक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतळेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९२११७२३५८६०२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: C 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Madhukar a 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
Nanal MAHARASHTRA 


Date: 2021.09.21 17:26:46 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्राळय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २४ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, आयएनए, दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या बॅडमिंटन संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्ठाविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रृकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

१) | श्री. रोहन कडू, दुरुस्ती लिपीक नाही | नाही | उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मुळ्शी, दौंड, पुणे. 

२) श्री. BSS बागडे, नाही नाही । सहा. संचालक व सरकारी अभियोक्ता,नाठिक. 
सहा.सरकारी अभियोक्ता 

3) श्री. प्रविण मुंढे, अवर सचिव नाही | नाही | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

8) | श्री. रोहीत मोहोड, तलाठी होय होय | तहसिल कार्यालय, समुद्रपूर. 

4) श्री. मनिष चिखलकर, नाही नाही । सार्वजनिक बांधकाम विभाग,अमरावती. 
कनिष्ठ लिपिक 

६) । श्री. सुशिल मोरे, नाही | नाही | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

७) श्री. ज्ञानेश्वर आव्हाड नाही नाही | आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

८) श्री. रवि कोळगे, नाही नाही ।मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
लघुलेखक निम्मश्रेणी पुणे. 

९) श्री. संभाजी पाटील, होय होय | पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक. 
उपविभागीय अभियंता 

१०) | श्री. नितीन गायकवाड, नाही नाही | राज्य पोळीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबई. 
उप सचिव (प्रतिनियुक्ती) 

११) | श्री. सचिन पाटील, वरिष्ठ लिपीक होय होय । कार्यकारी अभियंता,नांदुर मध्यमेश्वर प्रकल्प 

विभाग, नाशिक. 

१२) | श्रीमती फरोग मुकादम, नाही नाही । उद्योग सारथी, महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास 
अप्पर जिल्हाधिकारी महामंडळ, अंधेरी (पू), मुंबई. 

१३) | श्रीमती शारदा पाटील, नाही नाही «| राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, 
अवर सचिव बेलापूर. 

१४) । श्रीमती अनिता कदम नाही | नाही क्रीडा व युवक सेवा संचालनाल, पुणे. 

१५) | श्रीमती ममता सपकाळे, नाही =| नाही कार्यकारी अभियंता, जळगांव मध्यम प्रकल्प 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, क्र.२,जळगांव. 

१६) | श्रीमती मनस्वी गोंधळी होय होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक कक्ष अधिकारी 

१७) । श्रीमती संध्या वाकडे, कर सहाय्यक होय होय । GST भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 

१८) | श्री. संदिप ढाकणे, अवर सचिव | नाही | नाही गृह विभाग, Fass, Aas. 
(प्रशिक्षक) 

१९) । श्री. प्रशांत पाटील, तहसिलदार होय होय । जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
(व्यवस्थापक) 


lly signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nanal 2%: &%=Swattashkar Nena, <IN, s- 


O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.21 17:27:01 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २४ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, आयएनए, दिल्ली येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये 


महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. तपशील रुपये 
अ | निवड चाचणी आयोजनापूर्वीचा खर्च. 
षि निवड चाचणीसाठी ध्वनीक्षेपण यंत्रणा, टेबल, खुर्ची आणणे व मांडणे व १,०००/- 
त्यासाठी टेम्पो खर्च (हमाळीसह) 
ब॒ | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 
La. | दोन पंचांचे मानधन (दोन दिवसाचे) 3,000/- 
2. | निवड चाचणीसाठी ६ बॉक्स Bees कॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे) १२,०००/- 
३ | इतर किरकोळ खर्च/ झेरॉक्स/ मुद्रण सामग्री व इतर खर्च. ५००/- 
क | प्रशिक्षण शिबिराकरिता खर्च. 
१ | आयोजनाचा खर्च. (३ दिवसाचा प्रशिक्षण शिबीराकरिता खेळाडू, २,०००/- 
व्यवस्थापक/ प्रशिक्षक यांच्या चहा व अल्पोपहारावरील खर्च. 
२ ।४ बॉक्स हाटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे.) ८,०००/- 
i । संघासाठी साहित्य 
| 9 | बॅडमिंटन रॅकेट रु. ४,०००/- प्रमाणे. ८,०००/- 
2 | ४ बॉक्स हाटलकॉक्स (प्रत्येकी रु. २०००/- प्रमाणे) ८,०००/- 
ई | वैयक्तिक क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 
ca ६ ट्रकसूट रु. ८००/- प्रमाणे. ४,८००/- 
२ ।६ fest रु. ५००/- प्रमाणे. ३,०००/- 
३ | 3¢ fe TEAS. ५००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
४ | ३८ शार्टस्‌ रु. ५००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
५ ।१९ टॉवेल्स प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. १,९००/- 
६ ।१९ बूट रु. १०००/- प्रमाणे. १९,०००/- 
१९ पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. १,९००/- 
फ) । प्रथमोपचाराकरिता खर्च. 
| 9 | ग्लुकोज/ औषधे/ स्प्रे इत्यादीसाठी खर्च. २,०००/- 
एकूण रुपये :- एक लाख तेरा हजार शांभर फक्त १,१३,१००/- 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nanal on: cn = swati maan 


MAHARASHTRA 


I, C = IN, S= 


N 
GOVERNMENT OF 


Date: 2021.09.21 17:27:12 +05'30' 


(स्वाती नानल) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २४ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत त्यागराज स्टेडियम, आयएनए, दिल्ली येथे 


आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग 
घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या बॅडमिंटन संघाची निवड करण्यासाठी दि. ८ व १३ सप्टेंबर, २०२१ 


रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 
ia श्रीमती फरोग मुकादम उद्योग सारथी, महाराष्ट्र ओद्योगिक विकास 
अप्पर जिल्हाधिकारी महामंडळ, अंधेरी (पू), मुंबई. 
2 श्रीमती नम्रता नं. वैष्णव, ७51 भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
राज्यकर निरीक्षक 
३ | श्रीमती दिपाली प्र. शोटाणे, GST भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
कर सहायक 
४ | shat सीमा अरुण कोरडे, GST भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
कर सहायक 
५ | श्रीमती संध्या नंदकिशोर वाकडे, ७51 भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
कर सहायक 
६ । श्रीमती सोनाली साहेबराव वाईकर, GST भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
कर सहायक 
७ श्रीमती कविता मा. चव्हाण, GST भवन, रेल्वेस्टेशनसमोर औरंगाबाद. 
कर सहायक 
८ | श्रीमती ममता दि. सपकाळे, कार्यकारी अभियंता, जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग 
कनिष्ट अभियंता क्र.२, जळगाव. 
९ । श्रीमती मेधा दे. अमृतकर, गिरणा पाटबंधारे विभाग, जळगाव. 
मोजणीदार 
ii ० | श्रीमती शारदा सं. पाटील, राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, बेलापूर 
अवर सचिव 
शि १ श्रीमती मनस्वी गोंधळी, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
सहायक कक्ष अधिकारी 
१२ | श्रीमती निलिमा चिमोटे, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई 
सहायक कक्ष अधिकारी 
१३ | श्रीमती रेश्‍मा चव्हाण, लघुलेखक विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१४ | श्रीमती अनिता द. कदम, DIS! व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
क्रीडा अधिकारी 
१५ | श्रीमती कविता घाणेकर, शिपाई DIS! व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६ । श्रीमती सीमा साळुंखे, स्वीय सहायक । वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१७ | श्री. हणमंत चां. गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


प्रथम लिपिक 


पंढरपूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


१८ | श्री. धनंजय चं. ढुमणे, वरिष्ठ लिपिक | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, 
वांद्रे, मुंबई. 
१९ | श्री. संदीप बा. पोटदुखे, वरिष्ठ लिपिक | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, 
वांद्रे, मुंबई. 
२० श्री. दत्ता पं. नाईकवाडे, वरिष्ठ लिपीक | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, BKC, 
मुंबई. 
२१ | a. संदीप भा. जावळे, कनिष्ठ लिपिक | अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा, मुंबई. 
२२ श्री. सुदाम म. तांदळे, सहा. निबंधक सहकारी संस्था, पंढरपूर, सावरकर 
सहा. निबंधक सहकारी संस्था, पंढरपूर | चौक, पंढरपूर. 
२३ श्री. किशोर सा. पाटिल, तलाठी तहसिल कार्यालय, बदनापूर, जिल्हा - जालना. 
२४ | tt. रोहित रा. मोहोड, तलाठी तहसिल कार्यालय, समुद्रपूर, वर्धा. 
२५ । श्री. विकास ह. पांढरे, कनिष्ठ लिपिक | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
२६ | श्री. वाल्मिक अ. उपाडे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
कनिष्ठ लिपिक 
२७ | al. मयुर सुदर्शन दगडे, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, पंढरपूर. 
सहा. अभियंता श्रेणी-२ 
२८ | श्री. शिवाजी ज. शिदे, तहसिलदार तहसिलदार, वेल्हे, पुणे. 
२९ श्री. मुकुंद FF. face, तलाठी तहसिल कार्यालय, भोर, ता. भोर. 
३० | श्री. संदीप गु. काकडे, कनिष्ठ लिपिक | मृद व जलसंधारण उपविभाग, दर्यापूर, अमरावती 
३१ | श्री. मनिष अ. चिखलकर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
वरिष्ठ लिपिक अमरावती. 
३२ श्री. दिलीप शा. पोतदार, तालुका कृषि अधिकारी, औसा, जिल्हा - लातूर. 
कनिष्ठ लिपीक 
३३ | श्री. अतुल ग. जाधव, कृषी अधिकारी । तालुका कृषि अधिकारी, ales, जिल्हा वर्धा 
३४ श्री. नरेंद्र मा. ats, कनिष्ठ लिपीक अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता 
पथक, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
34 | श्री. area नं. भिसे, कक्ष अधिकरी | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३६ | Si. सुरेश नाईक, अवर सचिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३७ | ai. ज्ञानेश्वर आव्हाड आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
३८ | श्री. रवि कोळगे, लघुलेखक मा. जिल्हाधिकरी,जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 
३९ श्री. सुशिल मोरे, लिपिक टंकलेखक ।महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४० | श्री. रोहन कडू, दुरुस्ती लिपीक उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मुळशी,दौंड, पुणे. 
४१ श्री. सुहास भा. मोटे, विक्रीकर निरीक्षक | वस्तू व सेवा कर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
४२ श्री. मेघराज धा. सोरते, भाषा संचालनालय, बांद्रा (प), मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 
४३ | श्री. संतोष सा. भांड, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रा.गृ. बेलापूर. 


सहा. संचालक (लेखा) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-२, 


४४ श्री. बालाजी वा. बोंदरवाड, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई, जिल्हा- 
मोटार वाहन निरिक्षक पालघर. 

४५ श्री. प्रल्हाद आ. चिगळे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वसई, जिल्हा- 
मोटार वाहन निरिक्षक पालघर. 

४६ श्री. प्रशांत पाटील, तहसिलदार जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 

४७ श्री. संभाजी पाटील, पालखेड पाटबंधारे विभाग, नाशिक. 
उपविभागीय अभियंता 

४८ श्री. सचिन बा. पाटील, वरिष्ठ लिपीक | कार्यकारी अभियंता,नांदुर मध्यमेश्वर प्रकल्प विभाग, 

नाशिक. 

४९ | ait. शौळेश जा. बागडे, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता,मुंबई. 
सहायक सरकारी अभियोक्ता 

yo श्री. दिपक शरद सोमण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक. 
अव्वल कारकून 

५१ | श्री. निखिल रा. चिकटे, लघुटंकलेखक | पोलीस महासंचालक कार्यालय, कुलाबा, मुंबई. 

५२ श्री. हर्षद भा. खाकरे, वरिष्ठ लिपीक । विशेष सुरक्षा विभाग, मुंबई. 

५३ | श्री. दिपक सु. कदम, नियंत्रक शिधावाटप कार्यालय, मुंबई- ठाणे. 
शिधावाटप निरीक्षक 

५४ | श्री. रामचंद्र धनावडे, सहसचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५५ | श्री. नितीन गायकवाड, उपसचिव मंत्रालय, मुंबई. 

५६ श्री. संदीप ढाकणे, अवर सचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५७ | st. व्यंकटेश भट, उपसचिव गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५८ | श्री. प्रविण मुंढे, अवर सचिव शालेय शिक्षण व pret विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५९ श्री. टोपलाल चं. हेमने, कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, 


गोंदिया. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nanal 2%: cn = Swati Machukar Nanal, C= IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.21 17:27:28 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


